शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्पांतर्गत ९ & ४ च्या सल्लागारांचे सेवा 
शुल्क अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईगव्ह-०३२३/प्र.क्र.०८/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ जुले, २०२३ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं ०८०/४/२०१४/-०/० माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालय -0॥ (MH), दिनांक ९ मे, २०१९ 

२) प्रकल्प अंमलबजावणी बैठक, दि.०५.०८.२०२२ 

३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१२/संगणक, 
दि.०८ ऑगस्ट, २०२२. 

४) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ३१ मार्च, २०२३ 

५) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशिका/२०२३/ई-गव्ह./ तां.स. 
सेवाशुल्क /१४३/०२८१७, दि. १० मे,२०२३. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र शासनाच्या ई-प्रशासन धोरणांतर्गत तज्ञ सल्लागार नियुक्‍त करण्याबाबत तसेच त्यांना 
द्यावयाच्या सेवा शुल्काचे दर संदर्भाधीन क्र.(१) अन्वये निश्चित करण्यात आळे आहेत. शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनांसाठी 
तसेच नवीन प्रकल्प विकसित करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.०५.०८.२०२२ रोजीच्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भ क्र. (३) अन्वये Ernst & Young कंपनीच्या ५ पूर्णवेळ सल्लागारांची निवड 
करण्यात आली आहे. या सल्लागारांपैकी ४ सल्लागार दि. १ सप्टेंबर, 2022 पासून कार्यरत आहेत. E&Y 
च्या तांत्रिक सल्लागारांच्या माहे डिसेंबर, 2022 ते फेब्रुवारी, २०२३ चे सेवाशुल्क अदा करण्यास संदर्भाधीन 
क्र. (8) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे सदर निधी प्रत्यक्षात आहरीत करता न आल्याने व्यपगत झाला होता. 
सदर निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी € & ४ सल्लागारांचे 
माहे डिसेंबर, २०२२ ते फेब्रुवारी, २०२३ चे सेवाशुल्क अदा करण्यासाठी रु.३४,८२,०७९/- इतक्या 
निधीची मागणी संदर्भाधीन क्र. (५) अन्वये केली आहे. त्या अनुषंगाने € &४ सल्लागारांच्या सेवा शुल्कापोटी 
निधी वितरित सन २०२३-२४ च्या उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतुदींमधून करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०३२३/प्र.क्र.०८/संगणक 


शासन निर्णय:- 

आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार € & Y सल्लागारांच्या माहे 
डिसेंबर, २०२२ ते फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीतील सेवा शुल्कापोटी रु.३४,८२,०७९/- (अक्षरी चौतीस 
लाख ब्याऐंशी हजार Vora रुपये) इतका निधी वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक -ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना (०२)(५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ ४५४) 39 सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षाखालील सन 
२०२३-२४ च्या उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी विभागातील आयुक्‍त 
(शिक्षण), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 
उपविभाग-२ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४९/व्यय-५, दिनांक ०२.०६.२०२३ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१३१८०११३९५२१ असा आहे. हा Bea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIVEK GULABRAO ण नळ 


८607830013183748764 


SAPKAL SE cron 
(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


) 

) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


Cc wv 


Cc 
wes 


महालेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


£33) 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


